जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील सर्व 
गट-अ आणि गट-ब(राजपत्रित) संवर्गातील अधिका-यांचे सन 
२०१७-१८ या वर्षातील कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार 
प्रणालीत ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविण्याकरिता प्राथमिक 
परिरक्षक व Organisation Unit (OU) निश्चित करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. WIS २०१७/प्र.क्र. ११०/१७)/गो.का. 
मादाम कामा रोड, महात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- २६/०३/२०१८ 


वाचा: शासन परिपत्रक क्र. गोपअ २०१७/प्र.क्र. (११०/१७)/गो.का.दि. ०६/०२/२०१८ 


शासन शुद्धीपत्रक:- 


शासन परिपत्रक क्र. गोपअ २०१७/प्र.क्र. ११०/१७)/गो.का. दि. ०६/०२/२०१८, परिशिष्ट “at” मधील 
क्र. १७ पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


अ.क्र.। प्राथमिक परिरक्षक (Primary Custodian) कार्यालय निहाय युनिट (Organisation Unit (OU 
भौ ७ | महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, अधीक्षक अभियंता , पाटबंधारे संशोधन 
जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, नाशिक व विकास संचालनालय, पुणे 


हा शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०३२६११५३५४९६२७ असा आहे. हे शासन शुद्धीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sunil Gangaram Gangarkar 
bs DN: c=IN, o=Government ॥ Of Maharashtra, ou=Water 
1 n | a n g a fa mM Resou Department, postalCode=400032, 
st=Mal shtra, 
2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823a28 


G a Nn a r ka | 5cfade8149e690564bc13f6, cn=Sunil Gangaram 
Gangarkar 


a 
Date: 2018.03.26 11:58:11 +05'30' 


(सु.गं.गांगरकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. सर्व महासंचालक,/कार्यकारी संचाळक/मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता. 
२. निवडनस्ती, गोपनीय कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


